सन 2098-20 या शौक्षणिक वर्षामध्ये 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी 
माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये 
शिक्षण देण्याकरिता संस्था/शाळांची निवड 
करण्याबाबत. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय , मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३० जुले, २०१९. 


वाचा : 
१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.शाआशा-२००८/प्र.क्र.८१/का.१३, 
दि.२८.०८.२००९ 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.नानिशा-२०१५/प्र.क्र.३८७/का-१२, 
दि.२७.०६.२०१६. 


३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र नानिशा-२०१६/प्र.क्र.२८०/का.१२, 
दि.२९.०५.२०१७. 

४ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/का.१२, 
दि.१८.०५.२०१८. 

५) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक :- नानिशा- 
२०१८/प्र.क्र.२१/का.१२, दि.९.०६.२०१८. 

६) आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्रे क्र.नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६/का-१२, 
दि.०१.०४.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९ अन्वये निर्गमित सचिव स्तरीय समितीच्या 
बैठकांची इतिवृत्ते. 

प्रस्तावना : 

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना हहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी 
शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्र. १ येथील दि.२८.०८.२००९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत आहे. सदर योजना अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता 
आणण्याकरिता झाळेमध्ये उपलब्ध शैक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा आणि त्याच्या दर्जानुसार 
गुणांकन निश्चित करून प्राप्त गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे व शाळांना द्यावयाचे शुल्क 
निर्धारीत करण्याकरिता संदर्भ क्र. २ येथील दि.२७.०६.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धोरण 
ठरविण्यात आलेले आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांमध्ये 
शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत प्रवेशित अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची 
शैक्षणिक प्रगती अधिक चांगली होण्याच्या सन २०१७-१८ या शौक्षणिक वर्षापासून दृष्टीने इयत्ता १ 
ली व इयत्ता २ री या सुरूवातीच्या टप्प्यामध्येच प्रवेशा देण्याबाबत संदर्भ क्र. ३ येथील 
दि.२९.०५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच शाळेमध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


उपलब्ध शैक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा आणि त्याच्या दर्जानुसार गुणांकन निश्चित करून प्राप्त 
गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे याबाबत संदर्भ क्र. ४ येथील दि. १८.०५.२०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णय व संदर्भ क्र. ५ येथील दि.०९.०६.२०१८ रोजीच्या शासन शुध्दिपत्रकान्वये सुधारीत 
धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 

उपरोक्‍त तरतूदीस अनुसरून नामांकित योजनेंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२० 
करिता अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी प्रवेशित करण्याच्या अनुषंगाने योजनेकरिता विकसित 
करण्यात आलेल्या ऑनलाईन न ळाईन प्रणालीमार्फत (httos://namankit.mahaonline.gov.in) प्राप्त 
नवीन शाळांचे अर्ज तसेच सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या शाळांमार्फत 
प्राप्त संमतीपत्र यास अनुसरून संबंधित प्रकल्प अधिकारी व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांनी 
शासनास प्रस्ताव सादर केले आहेत. सदर प्रस्तावाबाबत सचिव स्तरीय समितीमध्ये प्राप्त मान्यतेस 
अनुसरून नामांकित योजनेंतर्गत संस्था/झाळांची निवड करणे व अज्ञा शाळांमध्ये अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशित करण्यास मंजूरी देण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 

सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षाकरिता अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी 
माध्यमाच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण देणे या योजनेंतर्गत विहित निकष पूर्ण करीत असलेल्या 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे यांच्या कार्यक्षेत्रातील खाळीलप्रमाणे नमूद केलेल्या संस्था/ 
शाळांची निवड करण्यास सदर झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच विहित अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून सदर शाळांमध्ये मंजूर करण्यात येत असलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत 
अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी प्रवेशित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सन २०१९-२० या वर्षाकरिता ठाणे विभागांतर्गत एकूण १५ झाळांनी नव्याने प्रस्ताव दाखल 
केले होते. त्यापैकी नामांकित योजनेंतर्गत शासन निर्णयातील अनिवार्य निकष पूर्ण करत नसलेल्या 
/ भौतिक सोयी सुविधांचा अभाव असलेल्या १२ शाळांची निवड करण्यात आली नाही. तसेच 
योजनेंतर्गतचे निकष पूर्ण करत असलेल्या खालील ३ झाळांची निवड करण्यात येत आहे. सदर 
शाळांची यादी खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र संस्थेचे नाव शाळेचे नाव विद्यार्थी संख्या 
7 भारत एज्युकेशन सोसायटी, । माथेरान व्हॅली Shoat मिडीयम २०० 
कुर्ला. स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, 
वंजारपाडा, ता.कर्जत, 
जि.रायगड. 
2. | साई बहुउद्देशिय व समाजसेवी | लिटील बड इंग्लिश मिडीयम १५० 
संस्था, मोहोळ, जि.सोलापूर. । स्कूल, माहोल, ता.मोहोळ, 
जि.सोलापूर. 
३. नम्रता आचार्य Shoat मिडीयम २०० 
स्कूल, शेळू, ता. कर्जत, जि. 
रायगड 
एकूण ५५० 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


३. ठाणे विभागातील योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या तसेच योजनेंतर्गत प्रचलित 
निकष पूर्ण करत असलेल्या खालील १७ जुन्या शाळांमध्ये सन २०१९-२० करिता नवीन विद्यार्थी 


प्रवेशित करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र संस्थेचे नाव शाळेचे नाव विद्यार्थी संख्या 
दि विश्वात्मक जंगली महाराज | आत्मा मलिक इंग्लिश मिडीयम ५० 
ट्रस्ट, अंभई, जि.पाळघर. । स्कूल, अंभई, ता.वाडा, 
जि.पालघर. 
२ | विश्वात्मक जंगळी महाराज | आत्मा मलिक Shoat मिडीयम शि 
ट्रस्ट स्थानिक कमिटी, स्कूल, अघई, ATER, 
मोहिली, अघई, ता.शहापूर, | जि.ठाणे. 
जि.ठाणे. 
३ | ळोकसेवा प्रतिष्ठाण, पुणे. | नेताजी सुभाषचंद्र बोस बॉईज | 00 
मिलीटरी स्कूल, porta, पुणे. 
४ | विश्वात्मक जंगली महाराज | आत्मा मलिक इंटरनॅशनल स्कूल ५० 
ट्रस्ट स्थानिक कमिटी, (9.8.5.€.) अघई, ता.शहापूर, 
मोहिली, अघई, ता.शहापूर, | जि.ठाणे. 
जि.ठाणे. 
५ | विश्वात्मक जंगली महाराज | गुरूदेव चेतन्यस्वरूप गुरूकुल ५० 
आश्रम ट्रस्ट, कोकमठाण. | इंग्लिश मिडीयम स्कूल, नेले, 
ता.वाळवा, जि.सांगली. 
६ | समर्थ ज्ञानपीठ, वाघलवाडी, | सह्याद्री पब्लीक स्कूल, २०० 
सोमेश्वरनगर, ता.बारामती, | वाघळलवाडी, सोमेश्वरनगर, 
जि.पुणे. ता.बारामती, जि.पुणे. 
७ | Sasa चेरीटेबळ ।डा.के.डी.शेंडगे इंग्लिश मिडीयम २५० 
ट्रस्ट, उस्मानाबाद. स्कूल, उमरगा, जि.उस्मानाबाद. 
८ | आदर्श गुरूकुल अँंकडमी, ।ग्रीन व्हॅली पब्लीक स्कूल, पेठ Yo 
मिणचे. वडगाव, ता.हातकणंगले, 
जि.कोल्हापूर. 
९ | माळशेज निकेतन, मुंबई. । HSA इंग्लिश स्कूल, बेल्हे, ७० 
ता.जुन्नर, जि.पुणे. 
णं ० ।कर्नाळास्पोर्टस अंकडमी, | TR हायस्कूल व ज्युनियर Yo 
पनवेल. कॉलेज, पनवेल, जि.रायगड. 
शि १ । दत्तकला शिक्षण संस्था, दत्तकला इंटनॅशनल स्कूल १५० 
स्वामी चिंचोली, ता.दौंड, । (S.S.C.) स्वामी चिंचोली, ता.दौंड, 
जि.पुणे. जि.पुणे. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


१२ | sul अवर्स चेरीटेबल ट्रस्ट, | हॅप्पी अवर्स स्कूल, पाचगणी, ५० 
सातारा. महाबळेश्वर, जि.सातारा. 
१३ साइदिशा पब्लीक स्कूल, Yo 
ता.कागल, जि.कोल्हापूर. 
१४ | दत्तकला शिक्षण संस्था, दत्तकला SCAMS स्कूल १५० 
स्वामी चिंचोली, ता.दौंड,  । (6.8.5.६.) स्वामी चिंचोली, 
जि.पुणे. ता.दौंड, जि.पुणे. 
१५ | शेतकरी शिक्षण प्रसारक डी. एस. डी .स्कूल, कल्याण जि. ३०० 
मंडळ, मुंबई ठाणे 
१६ । प्रभात एज्यूकेडान सोसायटी, | मेरी अजल इंग्लिश मिडीयम शि ०० 
सातारा स्कूल, आखाडे, ता. वाई, जि. 
सातारा 
१७ | बेलासे एज्यूकेशन व विझडम हायस्कूल व ज्युनिअर ५० 
चॅरीटेबल ट्रस्ट, पाचगणी, । कॉलेज पाचगणी, जि. सातारा 
जि. सातारा 
एकूण १८२० 
४. ठाणे विभागातील योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या खालील १० जुन्या 


शाळांमध्ये नवीन विद्यार्थी प्रवेशित न करता यापूर्वी प्रवेशित असलेले विद्यार्थी सन २०१९-२० करिता 
कायम ठेवण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र संस्थेचे नाव शाळेचे नाव 


हिं श्री.ज्ञानेश्वर माऊली शिक्षण संस्था, 
MPS, सुकापूर, ता.पनवेल, 
जि.रायगड. 


सेट अन्ड्रयुज इंटरनॅशनल स्कूल व 
ज्युनियर कॉलेज, आकुर्ली, सुकापूर, 
ता.पनवेल, जि.रायगड. 


२ | &. बळीरामधर्मा पाटील एज्युकेशन 
सोसायटी, रायगड. 


सुषमा पाटील विद्यालय व ज्युनिअर 
कॉलेज, कामोठे, ता.पनवेल, जि.रायगड. 


३ | नॅशनल अँकडमी ट्रस्ट, सातारा. नॅशनल पब्लीक स्कूल, पाचगणी, 


ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा. 


४ | ओम चैतन्य फाऊंडेशन, आळेफाटा, श्री जे आर गुंजाळ इंग्लिश मिडीयम 
ता.जुन्नर, जि.पुणे. स्कूल, आळेफाटा, ता.जुन्नर, जि.पुणे. 
५ | भारती विद्यापीठ, सांगली. भारती इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 


विक्रमगड, ता.विक्रमगड, जि.पाळघर. 


६ । साईकृपा एज्युकेडान फाऊंडेशन ट्रस्ट, | शालोम प्रायमरी अन्ड सेकंडरी स्कूल, 
पाचगणी. पाचगणी, ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा. 
७ । ए.ए.एज्युकेडठान ट्रस्ट, पाचगणी. स्कॉलर फाऊंडेशन हायस्कूल, पाचगणी, 


ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


८ | ballot एज्युकेशन सोसायटी, केब्रीज हायस्कूल, भिलार, पाचगणी, 
पाचगणी, ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा. । ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा. 


९ श्री.नाईकबा चॅरीटेबल ट्रस्ट, सांगली. | इनामदार इंटरनॅशनल स्कूल, पळूस, 
जि.सांगली. 


= o | डी. एस .शिक्षण संस्था, खिंगर, ब्ल्यू मिंगडेल स्कुल व ज्युनियर कालेज, 
पाचगणी, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा | पाचगणी, जि. सातारा 


५. ठाणे विभागातील योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या तथापि, योजनेंतर्गत शाळा 
निवडीचे प्रचलित निकष पूर्ण न करणे, भौतिक सोयी सुविधांचा अभाव, कमी गुणांकन असलेल्या ३ 
शाळांची योजनेंतर्गतची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी 
खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र संस्थेचे नाव शाळेचे नाव पुर्वी दिलेल्या 
विद्यार्थ्यांची संख्या 
| सिल्व्हरडेल हायस्कूल व ४६ 
ज्युनिअर कॉलेज, पाचगणी, 
ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा. 
२ | माय मदर एज्युकेशन माय स्कूल, जयसिगपूर, १७५ 
सोसायटी, चिपरी, ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर. 
जयसिंगपूर, ता.शिरोळ, 
जि.कोल्हापूर. 
३ युनायटेड एज्युकेशन ब्रिलींयट अँकडमी पाचगणी, ता. १०९ 
सोसायटी, पाचगणी, महाबळेश्वर, जि. सातारा 
ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा. 
एकूण ३३० 


मान्यता रद्द केलेल्या उपरोक्त जुन्या शाळेमधील ३३० विदयार्थी इतर शाळांमध्ये या वर्षी 
निवडलेल्या मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत समायोजीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. रद्द 
झालेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना इतर झाळांमध्ये समायोजनाने प्रवेशित करण्याची कार्यवाही अपर 
आयुक्त, ठाणे यांनी करावी. 


६. नामांकित aed Waal देताना खालील अटी व शार्तीचे पालन करण्यात यावे :- 


|. संबंधित संस्था/शाळा मार्फत शासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व 
सोयी सुविधा देण्यास तयार आहेत, याची संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी खातरजमा 
करावी व संस्थेसोबत तसा करारनामा करण्यात यावा. 


॥. संस्था/शाळेमार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यासाठी वेगळी तुकडी/वर्ग सुरु करणे अपेक्षित नाही, 
शाळेमध्ये सुरु असलेल्या नियमित तुकडी/वर्गामध्येच इतर विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत 
प्रवेशित अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे बंधनकारक राहील. आदिवासी 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


Vi. 


Vil. 


VIII. 


Xl. 


विद्यार्थ्यासाठी वेगळी तुकडी/वर्ग सुरु केल्याचे आढळल्यास सदर संस्थेवर गुन्हा 
नोंदविण्याची कारवाई करण्यात येईल व झाळेची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 


संस्थांनी मुलींच्या वसतीगृहात महिला अधिक्षिका व केअरटेकर यांची नियुक्‍ती करणे 
बंधनकारक आहे. याची पुर्तता न आढळल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. 


सदर योजनेंतर्गत शासनाने मान्यता दिलेल्या शाळांमध्येच आणि संबंधित शाळेकरिता मंजूर 
केलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेतच अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी प्रवेशित करण्याबाबत 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास व प्रकल्प अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 


योजनेच्या मूळ तरतूदीनुसार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रू. १ लाख एवढ्या कमाल मर्यादेत 
असणाऱ्या पाल्यांनाच सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा. 


प्रकल्प अधिकारी यांनी विद्यार्थी प्रवेशित करताना जवळच्या शाळेमध्ये तसेच संबंधित 
प्रकल्पातील निवड करण्यात आलेल्या शाळांना प्राधान्य देऊन विद्यार्थी प्रवेशाची प्रक्रिया 
तात्काळ पूर्ण करावी. 


एखाद्या प्रकल्प कार्यक्षेत्रातील निवड करण्यात आलेल्या शाळा व त्यामध्ये मंजूर विद्यार्थी 
संख्या यापेक्षा योजनेंतर्गत प्रवेशाकरिता प्राप्त अर्जांची संख्या जास्त असल्यास प्रकल्प 
अधिकारी यांनी विदयार्थ्यांची निवड ड्रॉ पध्दतीने करुन निवड यादी जाहीर करावी. तसेच 
निवड न झालेल्या विदयार्थ्यांची यादी प्रसिध्द करावी. प्रकल्पामधील निवड करण्यात 
आलेल्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा 


सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांच्या संस्थाचालक/ 
मुख्याध्यापक यांच्या समवेत अपर आयुक्त यांनी शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम व द्वितीय 
सत्रामध्ये dow घेऊन प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या 
सुविधांबाबत आढावा घ्यावा. 


नामांकित योजनेंतर्गत शाळेची निवड झाल्यानंतर पहिल्या सत्रात दोन वेळा, तसेच द्वितीय 
सत्रात दोन वेळा संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी अचानक नामांकित शाळांना Badia: भेट 
देऊन सदर शाळेमधील सौदार्हपुर्ण वातावरण, विदयार्थ्यांवर अत्याचार, त्यांना देण्यात 
येणाऱ्या सुविधा, औषधोपचार, शैक्षणिक दर्जा, पोषण ईत्यादी सर्व बाबींबाबतचा अहवाल 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास; आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांच्यामार्फत शासनास 
सादर करावा. 


आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.शाआझा-२००८/प्र.क्र.८१/का.१३, 
दि.२८.०८.२००९ आणि आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय, क्र नानिझा- 
२०१८/प्र.क्र.२१/का-१२, दि.१८.०५.२०१८ मधील विहित तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. सदर तरतूदींचे पालन न करणाऱ्या झाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल. 


नवीन विद्यार्थ्यांना इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री या ईयत्तेमध्येच प्रवेशा देण्याबाबत कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


XI. सदर शासन निर्णयानुसार नामांकित योजनेंतर्गत मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या 
शाळांमधील विद्यार्थी तसेच शासकीय इंग्रजी माध्यमाच्या श्रेणीवाढ नसलेल्या शाळांमधील 
विद्यार्थ्यांना इतरत्र समायोजित करण्यात यावे. असे समायोजन करताना विभागाच्या 
एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल शाळा तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये 
रिक्‍त असलेल्या जागांवर प्रथम प्राधान्याने प्रवेश देण्याबाबत कार्यवाही करावी. तद्नंतर 
सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेल्या इतर नामांकित शाळांमध्ये मंजूर विद्यार्थी 
संख्येच्या मर्यादेत अशा विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात यावे. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये मंजूर नामांकित शाळांमध्ये मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत समायोजन करणे 
शक्‍य नसल्यास याव्यतिरिक्त समायोजनाच्या प्रस्तावास शासनाची मान्यता घेण्यात यावी. 


>॥॥. नामांकित योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या नामांकित शाळेमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित 
करताना ज्या इयत्तेत विद्यार्थी प्रवेशित करावयाचे आहेत, san इयत्तेत संबंधित झाळेमध्ये 
नामांकित योजनेव्यतिरिक्‍त प्रवेशित इतर विद्यार्थी (Non-namankit students) संख्येच्या 
समप्रमाणाच्या कमाल मर्यादेत राहतील याची दक्षता घेण्यात यावी. (नामांकित योजनेंतर्गत 
प्रवेशित विद्यार्थी कमाल ५० टक्के : योजनेव्यतिरिक्‍्त प्रवेशित इतर विद्यार्थी किमान ५० 
टक्के) 
७. ज्या नामांकित संस्थेत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांस प्रवेश देण्यात येणार आहे, त्या 
संस्थेबरोबर संबंधित प्रकल्प अधिका-यांनी करारनामा करावा. सदर करारामध्ये नामांकित 
योजनेंतर्गत अनुसचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आलेल्या वर्गापासून इयत्ता १२ वी 
पर्यंत त्यांचे शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा, निवास, आहार व अन्य विहीत सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत व 
स्वतंत्र वर्ग न करण्याबाबत बाबींचा समावेश करण्यात यावा. तसेच नामांकित योजनेंतर्गत निवड 
करण्यात आलेल्या सर्व नामांकित झाळांचे प्रत्येक वर्षी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी 
योजनेकरिता विकसित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रणालीवर गुणांकन करण्यात येईल व 
आवर्यक विहीत शैक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा यामध्ये निवड करण्यात आलेल्या नामांकित 
शाळांमध्ये त्रुटी आढळून आल्यास किंवा विहीत गुणांकनानुसार शाळा अपात्र ठरल्यास संबंधित 
शाळेची नामांकित योजनेंतर्गतची मान्यता रद्द करून प्रवेशित करण्यात आलेले अनुसूचित जमातीचे 
विद्यार्थी इतरत्र समायोजित करण्यात येतील, याचा देखील करारनाम्यात समावेश असावा. 


नामांकित योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या झाळांमार्फत बालकांचा मोफत व 
सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार, अधिनियम, २००९ व त्याअंतर्गत केलेले व केले जाणारे सर्व 
नियमांची / तरतूदींची तसेच इयत्ता १ ली मध्ये शाळा प्रवेशासाठी बालकाच्या किमान वयाबाबत 
शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या तरतूदीचे पालन करणे आवश्यक आहे. 


८. नामांकित इंग्रजी शाळेत अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 
प्रत्यक्षात प्रवेशित विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात ऑनलाईन प्रणालीवर तयार होणाऱ्या देयकानुसार 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांनी संबंधित शाळेस थेट ऑनलाईन प्रणाळीमार्फत दोन टप्प्यात निधी 
वितरीत करावा. संबंधित शाळांना ऑनलाईन प्रणालीवर प्राप्त अंतीम गुणांकनानुसार निश्चित 
होणाऱ्या देय रकमेनुसार एकूण रकमेच्या Yo टक्के रक्‍कम प्रथम सत्राच्या सुरूवातीस माहे जुलेमध्ये 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


वितरीत करण्यात यावी व उर्वरित ५० टक्के रक्‍कम दुसऱ्या सत्राच्या सुरूवातीला विद्यार्थ्याच्या 
उपस्थितीबाबत खातरजमा करून माहे डिसेंबरमध्ये वितरीत करण्यात यावी. 


९. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी करतील तसेच अपर आयुक्‍त, 
आदिवासी विकास योजनेचे "पर्यवेक्षकीय अधिकारी" म्हणून व आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक 
हे "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 


१०. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
"मागणी क्र. टी- ५ 
२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना-जनजाती क्षेत्र उपयोजना- 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६,जनजाती क्षेत्र उपयोजना- राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 
(०२) (२९)- अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण 
देणे. 
(२२२५ सी-९९९) ३१ " सहायक अनुदाने (वेतनेतर) " 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७३११८१६४३३४२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Subrao Narayan Shinde र 
Subrao Narayan (५५०५०५५ cero 
st=Mal htra, 
Shinde racy त क शा 


Date: 2019.07.31 18:26:40 +05'30' 


(सु. ना. शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-O 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा.मंत्री, (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई /नागपूर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपूर/अमरावती/ठाणे. 
१०) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

99) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई /नागपूर 
१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) 
) 


AN AD 


CS Se em दट टे 


<2 


१३) सर्व संबंधित संस्था/झाळा. (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत) 
१४) निवड नस्ती का-१२. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


